सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी गट 
ब संवर्गातील उमेदवारांच्या परिवीक्षाधिन 
प्रशिक्षण कालावधिकरीता निर्माण करण्यात 
आलेल्या ३ अधिसंख्य पदांना मुदतवाढ 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०५१७/प्र.क्र.११९/परि-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ०५ ऑक्टोबर २०१७. 
वाचा : 

१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग टिआरएन२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ, 

दि. २०.०१.२०१४. 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक एमव्हीडी-०३१५/प्र.क्र.१०६/परि-४, 

दि. ३१.०७.२०१५. 
३) शासन पत्र, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांकः टिआरएन-२०१७/प्र.क्र.१८/सीपीटीपी-अ, 

दिनांक २९.०५.२०१७. 
४) शासन आदेश, गृह विभाग क्रमांकः एमव्हीडी-०५१७/प्र.क्र.११९/परि-४, 

दिनांक ०७.०९.२०१७ 


राज्यसेवा मुख्य परिक्षा-२०१४ च्या अंतिम निकालाच्या आधारे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 
सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (गट ब) या संवर्गातील ३ अधिसंख्य पदे शासनाच्या 
दि. ३१.०७.२०१५ च्या शासन निर्णयाने दि. ०२.०५.२०१५ ते ०१.०५.२०१७ या कालावधीसाठी २ 
वर्षाकरीता निर्माण करण्यात आली होती. सदर कालावधी दि. ०१.०५.२०१७ रोजी समाप्त झाला आहे. 
सीपीटीपी २ मधील गट अ व गट ब च्या अधिका-यांची तात्पुरती जेष्ठता यादी तयार करण्याच्या 
कार्यवाहीस काही कालावधी लागत असल्याने सामान्य प्रशासन विभागाने सदर अधिसंख्य पदांना संदर्भ 
क्र. ३ अन्वये दि. ३०.०६.२०१७ अखेर पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत कळविले आहे. त्यानुषंगाने सामान्य 
प्रशासन विभागाने दि. ३१.०७.२०१५ च्या शासन निर्णयाने दि. ०२.०५.२०१५ ते ०१.०५.२०१७ या 
कालावधीसाठी २ वर्षाकरीता निर्माण करण्यात आलेल्या ३ अधिसंख्य पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


area निर्णय:- 


राज्यसेवा मुख्य परिक्षा २०१४ अंतर्गत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या 
सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, (गट ब) संवर्गासाठी संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये निर्माण 
करण्यात आलेल्या ३ अधिसंख्य पदांना दि. ०२.०५.२०१७ ते ३०.०६.२०१७ या कालावधी करीता 
मुदतवाढ देण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०५१७/प्र.क्र.११९/परि-४ 


२.  परिवीक्षाधीन सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी गट ब यांच्या अधिसंख्य पदांच्या 
मुदतवाढीवर होणारा खर्च " मागणी क्र. बी-३, मुख्य लेखाशिर्ष २०१४, वाहनावरील कर (०१) ००१, 
संचालन व प्रशासन (२०४१००१८) ०१ वेतन (योजनेतर) (दत्तमत)" या लेखाशिर्षाखालील मंजूर 
अर्थसंकल्पीय अनुदानातुन भागविण्यात यावा. तसेच सदर बाबीसाठी आवश्‍यक असल्यास अतिरिक्त 
रकमेसाठी सुधारीत अंदाजपत्रकामाध्ये पुरक मागणीचा प्रस्ताव सादर करावा. 


३. वित्त विभागाने संदर्भाधिन दि. २०.०२.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागाला 
प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१७१००५१५३५५२६३२९ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Kadam Dattatray Hanmant 
Ka d a mM DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Home Department, postalCode=400032, 
D st=Maharashtra, 
a tta t la y 2.5.4.20=7fee1 bbc1 5b7 1aa23bf3ffa4e468df7 
492703428e9ad65c6cd7929992733 1e6f, 
H a n ma nt cn=Kadam Dattatray Hanmant 
Date: 2017.10.05 15:26:07 +05'30' 
(द.ह. कदम) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, १/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
२. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६.जिल्हा कोषागार कार्यालय, नागपूर. 
७. वित्त विभाग (कार्यासन क्र. व्यय ८ व वित्तीय सुधारणा), मंत्रालय, मुंबई. 
८. संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था, व्हीआयपी 
रोड, धरमपेठ,नागपूर 
९. कक्ष अधिकारी (सीपीटीपी अव ब) 
१०. निवडनस्ती, परिवहन-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


